4) 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या 
नवीन संस्थेकरीता राज्य Boras मंजूर 
अनुदानातून फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०३ जुले, २०२३ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११ 
/949/2023-PROC4, दिनांक १४.०६.२०२३. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या नवीन संस्थेकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 


आयोग नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार अधिष्ठाता कार्यालय, कॉलेज कॉऊन्सिळ, कॉलेज स्टॉफ / 


हॉस्पीटल स्टॉफ व विविध विभागासाठी आवऱयक फर्निचर खरेदी करण्यास राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर अनुदानातून एकूण रुपये २,०५,८९,६०३/- (रूपये दोन कोटी, पाच लक्ष, एकोणऐंशी हजार, 


सहाशे तीन फक्त) इतक्या vende या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


नग नग 
अ.क्र. फर्निचरचे नांव — ae एकूण किंमत 
र एलटाईपएक्झिक्युटिव्हटेबळ (साईज &x¥x3-FSA) : ताक diane 
साईडटेबल (साईज 3x9.4x9-FSA) 
२ | लक्झरीयसकंपोझीटलेदरचेअर (मेडबंक- स्टेडट) ३ ६९८५६ २०९५६८ 
३ | विझिटर्सचेअरफॉरडिनचेबर २० १०२६६ २०५३२० 
इनकमबन्सी बोड (वुडन) १ १८१२३ १८१२३ 
५ | वाईटबोर्ड्‌साईज ४५३-वुडन) १ ५५०० ५५०० 
६ | लेक्झरीटाईपसोफसेट 342 १ ८६५०० ८६५०० 
टि-पाय १ १५७०० १५७०० 
कॉप्युटरटेबल (साईज ५८२.५वुडन ) १ ३८९५६ ३८९५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


प्रति नग 


अ.क्र. फर्निचरचे नांव ce fins एकूण किंमत 
९ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१० | FSH (साईज: १५” १५”५२२स्टील) २ ३८७९ ७७५८ 
११ | कपबर्डसाईज-७%३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
१२ | ऑफिसटेबल(साईज ¥ X 2 वुडन) २ ३५७०० ७१४०० 
१३ | एक्झिक्युटिव्हचेअर २ १८१७२ ३६३४४ 
१४ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
१५ । विझिटर्सचेअर ४ १०२६६ ४१०६४ 
१६ । कॉन्फरन्सरुमटेबल (यु-शोप) (साईज २०५३५२.५ वुडन) १ २९७८६० २९७८६० 
१७ | सुपरएक्झिक्युटिव्हचेअर १६ २४१९० ३८७०४० 
१८ | विझिट्संचेअरइनकॉलेजकान्सील २० १०२६६ २०५३२० 
१९ | लक्‍्झरीयसकंपोझीटलेदरचेअर (मेडबॅक- स्टेडट) ३ ६९८५६ २०९५६८ 
प्रशासकीयकार्यालयासाठीप्राटीश्ीयन (साईज ४३५५४ 
२० ४२०० ६०० २५२०००० 
वुडन) 
२१ | एलस्पेशडऑफिसटेबल (साईज 4x3-FSA) q 
साईडडबल (साईज ae ८२७९० ८२७९० 
२२ | साईडटेबल (साईज-१.७५५३ वुडन) १ 
२३ | सुपरएक्झिक्युटिव्हचेअर १ २४१९० २४१९० 
२४ | कपबडसाईज-७३.५*१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
२५ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
२६ | ऑफिसटेबल (साईज ५९३-वुडन) १ ४३२६५ ४३२६५ 
२७ | सुपरएक्झिक्युटिव्हचेअर १ २४१९० २४१९० 
२८ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) q २५३८५ २५३८५ 
२९ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
३० | केशकउन्टर (साईज ६५३) १ ६०००० ६०००० 
३१ । ऑफिसटेबल (साईज ३५२-मेटल) १ २१७०० २१७०० 
३२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर २ १८१७२ ३६३४४ 
३३ | कपबर्डसाईज-७९३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
३४ । ऑफिसटेबल (साईज ४५२.५-वुडन) १ ३५७६० ३५७६० 
३५ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
३६ | कपबर्डसाईज-७९३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
३७ । विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
३८ | ऑफिसटेबल (साईज ४५२.५-वुडन) १ ३५७६० ३५७६० 
३९ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
४० | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
४१ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
४२ | ऑफिसटेबल (साईज ४५२.५-मेटल) १५ ३५३०० ५२९५०० 
४३ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १५ १८१७२ २७२५८० 
४४ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) २० २५३८५ ५०७७०० 
४५ | विझिटसंचेअर १० १०२६६ १०२६६० 
४६ | सिटीगपरीन (२३ सीट-मेटल) 4 १८७८० ९३९०० 
४७ | नोटीसबोर्ड (साईज-४९३ वुडन) १० १५६७० १५६७०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


नग 


प्रति नग 


अ.क्र. फर्निचरचे नांव cae faa एकूण किंमत 

प्राटीशीयनअन्डफॉल्ससिलळीगसीइओ,ऐओ,रोखपाल 
oc शाईज आण वुडन) १२४६ ५०० ६२३००० 

(साईज-१२५१२ आणि १२५१०वुडन) 

प्राटीश्ीयन अन्ड फॉल्स RAM ओएस आणि इतर स्टॉफ 
oS ९०० ४५० ४०५००० 

(साईज-३३>५३१ वुडन) 
yo | एलस्पेडडऑफिसटेबल (साईज ५९३-मेटल) १ 

साईडडेबल (साईज ८२७९० ८२७९० 
५१ | साईडटेबल (साईज-१.७५५३ मेटल) १ 
५२ | सुपरएक्झिक्युटिव्हचेअर १ २४१९० २४१९० 
५३ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
५४ । विझिटर्स चेअर १० १०२६६ १०२६६० 
५५ | इनकमबन्सीबोर्ड १ १८१२३ १८१२३ 
५६ | वाईटबोर्ड(साईज ४५३-वुडन) १ ५५०० ५५०० 
५७ | ऑफिसटेबल (साईज-५ ५३-वुडन) q ४१८९० ४१८९० 
५८ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
५९ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
६० | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
६१ | ऑफिसटेबल (साईज-४ »५३-वुडन) १ ३७२०० ३७२०० 
६२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
६३ । कपबर्डसाईज-७९३.५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
६४ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
६५ | ऑफिसटेबल (साईज-४ »२.५-वुडन) २ ३५३०० ७०६०० 
६६ | एक्झिक्युटिव्हचेअर २ १८१७२ ३६३४४ 
६७ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) ४ २५३८५ १०१५४० 
६८ | नोटीसबोर्ड (साईज-४५३ वुडन) २ १५६७० ३१३४० 
६९ | वाईटबोर्ड(साईज ४५३-वुडन) १ ५५०० ५५०० 
७० | ऑफिसटेबल (साईज-४ »२.५-वुडन) २ ३५३०० ७०६०० 
७१ | एक्झिक्युटिव्हचेअर ४ १८१७२ ७२६८८ 
७२ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
७३ | ऑफिसटेबल (साईज-४ »२.५-वुडन) १ ३५३०० ३५३०० 
७४ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
७५ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) ३ २५३८५ ७६१५५ 
७६ | सिलीव्हीगरक (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) ४ १६८७५ ६७५०० 
७७ । डिलडिस्क (साईज-४९३-मेटळल) १२६ ९७३२ १२२६२३२ 
७८ | पोडियम (साइज ४५ वुडन) २ ३६४५२ ७२९०४ 
७९ | प्लॅटफॉर्म (साइज १२५८वुडन) २ १७३१२२ ३४६२४४ 
८० | लेक्वरहालटेबल (साइज: ७५३ वुडन) २ ४३८७३ ८७७४६ 
८१ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
८२ | कॅबीनेट (साईज ३५२५३) > 22000 ४४००० 
८३ | स्टेपफारहाल (साईज १४०० वुडन) २ १६४३०४५ ३२८६०९० 
८४ | एलस्पेडहाडऑफिसटेबल (साईज ५९३-मेटल) १ 
क = ८२७९० ८२७९० 

८५ | साईडटेबल (साईज-१.७५५३ वुडन) १ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


नग प्रति नग 


अ.क्र. फर्निचरचे नांव या ककी एकूण किंमत 
८६ | सुपरएक्झिक्युटिव्हचेअर १ २४१९० २४१९० 
८७ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) q २५३८५ २५३८५ 
८८ | विझिटर्स चेअर १ १०२६६ १०२६६ 
८९ । इनकमबन्सीबोर्ड १ १८१२३ १८१२३ 
९० | वाईटबोर्ड(साईज ४५३-वुडन) १ ५५०० ५५०० 
९१ | ऑफिसटेबल (साईज-५ ५३-मेटल) १ ४१८९० ४१८९० 
९२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
९३ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
९४ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
९५ | ऑफिसटेबल (साईज-४ x3 मेटल) १ ३७२०० 5७२०० 
९६ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
९७ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) q २५३८५ २५३८५ 
९८ | विझिटर्सचेअर २ १०२६६ २०५३२ 
९९ । ऑफिसटेबल (साईज-४ २.५-मेटल) रं ३५३०० ७०६०० 
१०० | एक्झिक्युटिव्हचेअर २ १८१७२ ३६३४४ 
१०१ | कपबर्डसाईज-७५३.५५१.५-मेटल) 8 २५३८५ १०१५४० 
१०२ | नोटीसबोर्ड (साईज-४५३ वुडन) २ १५६७० ३१३४० 
१०३ | वाईटबोर्ड॑साईज ४५३-वुडन) १ ५५०० ५५०० 
१०४ | ऑफिसटेबल (साईंज-४ »२.५-मेटल) २ 34300 ७०६०० 
१०५ | एक्झिक्युटिव्हचेअर 8 १८१७२ ७२६८८ 
१०६ | कपबर्डसाईज-७५३.५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
१०७ | ऑफिसटेबल (साईज-४ ५२.५-मेटल) १ ३५३०० ३५३०० 
१०८ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१०९ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) ३ २५३८५ ७६१५५ 
११० | सिलीव्हीगरक (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) ४ १६८७५ ६७५०० 
१११ | ऑफिसटेबल (साईज-४ »२.५-मेटल) १ ३५३०० ३५३०० 
११२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
११३ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
११४ | सिलीव्हीगरंक (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ १६८७५ ३३७५० 
११५ | ऑफिसटेबल (साईज-४ ५२.५-मेटल) जै ३५३०० ७०६०० 
११६ | एक्झिक्युटिव्हचेअर 8 १८१७२ ७२६८८ 
११७ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) १ २५३८५ २५३८५ 
११८ | ऑफिसटेबलमॅटल(साईज ४२.५) १ ३५३०० ३५३०० 
११९ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१२० | प्लॅटफॉर्म (साइज ८५६वुडन) १ ८६४०० ८६४०० 
१२१ | पोडियम (साईज-४५ वुडन) १ ३६४५२ ३६४५२ 
१२२ | फोल्डीगराईटीगपॅडचेअर्स (मेटल) २५ १३६५२३ ३४१३२५ 
१२३ | वाईटबोर्ड॑साईज ६५४-वुडन) १ १२००० १२००० 
१२४ | ऑफिसटेबलमॅटल(साईज ¥ X 2.4) q 34300 34300 
१२५ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


नग नग 
अ.क्र. फर्निचरचे नांव ae oie एकूण किंमत 
१२६ | प्लॅटफॉर्म (साइज ८,६वुडन) १ ८६४०० ८६४०० 
१२७ | पोडियम (साईज-४>५ वुडन) q ३६४५२ ३६४५२ 
१२८ | फोल्डीगराईटीगपॅडचेअर्स (मेटल) २५ १३६५३ ३४१३२५ 


१२९ | वाईटबोर्डसाईज ६५४-वुडन) १२००० १२००० 


१३० | ऑफिसटेबलमॅटल(साईज ¥ X 2.4) 34300 34300 


१३२ | प्लॅटफॉर्म (साइज ८%६वुडन) ८६४०० ८६४०० 


१ 
१ 

१३१ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१ 
१ 


१३३ | पोडियम (साईज-४५ वुडन) ३६४५२ ३६४५२ 
१३४ | फोल्डीगराईटीगर्पडचेअर्स (मेटल) Yo १३६५३ ६८२६५० 
१३५ | वाईटबोर्ड(साईज ६५४-वुडन) १ १२००० १२००० 
१३६ | लेबरटेबल(साईज १० X 4 -मेटल) ८ ९८९०० ७९१२०० 
१३७ | स्टुल (स्टीलसाईज १५१५५२२) ६० ३८७९ २३२७४० 


१३८ | ऑफिसटेबलमॅटल(साईज 8 X 3 मेटल) ३७२०० 3७२०० 


१३९ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १८१७२ १८१७२ 


१४० | प्लॅटफॉर्म (साइज १०५८वुडन) १४५७३९ १४५७३९ 


१४२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १८१७२ ३६३४४ 


१ 
१ 
१ 

१४१ | ऑफिसटेबलमॅटळल(साईज ¥ X 3 मेटल) १ ३७२०० ३७२०० 
२ 
२ 


१४३ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) २५३८५ ५०७७० 
१४४ | सिलीव्हीगरक (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) २० १८४३६ ३६८७२० 
१४५ | स्टुल (स्टीलसाईज १५९१५२२) २० ३८७९ ७७५८० 
१४६ | डिस्पलेरकफारमाडेल्स (साईज ७१.५४ मेटल) १० १८४५६ १८४५६० 
१४७ | ऑफिसटेबलमॅटळल(साईज ¥ X 3 मेटल) q ३७२०० ३७२०० 
१४८ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१४९ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
१५० | सिलीव्हीगरक (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) ४ १६८७५ ६७५०० 
१५१ | ऑफिसटेबलमॅटळल(साईज ¥ X 3 मेटल) १ ३७२०० ३७२०० 
१५२ | एक्झिक्युटिव्हचेअर १ १८१७२ १८१७२ 
१५३ | HITS (साईज-७५३.५५१.५-मेटल) २ २५३८५ ५०७७० 
१५४ | डिसेक्ानटेबल (साईज-६.५५२.५-मेटल) & ७२७६४ ४३६५८४ 
१५५ | वाईटबोर्ड॑साईज ६५४-वुडन) १ १२००० १२००० 
१५६ | स्टुल (स्टीलसाईज १५९१५२२) ६० २६३४ १५८०४० 
१५७ | लॉकरफॉसस्टुडन्ट (साईज-७५१.५५४-मेटल) १० ३६७९८ ३६७९८० 
२,०५,८९,६०३/- 


(रुपये दोन कोटी, पाच लक्ष, एकोणऐंशी हजार, Wer! तीन फक्त) 


अटी :- 


१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर फर्निचर साहित्याची आवश्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, रत्नागिरी यांनी करावी. 

५) सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 


७ प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

९) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 

करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 

जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 

परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 

परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


Go 


— 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०३१२०३३०१८१३ असा आहे. हा Bea 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


JAYA = cece 

SHETTY | See 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


